अमरावती विभागातील भूसंपादन 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३३/अ-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १० एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.०८.०२.२०२३. 
२) विभागीय आयुकक्‍्त,अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/भुसं-१/ पुनर्व/म.स./ कावि-३१/२०२३, 
दि. १३.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाने दि.०१.०३.२०२३ दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधी करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत 
मान्यता देण्यात आली आहे 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी त्यांचे दि. 93.02.2023 च्या पत्रानुसार त्यांच्ये अधिनस्त 

असलेल्या भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. यापूर्वी दि. 
०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच 
धर्तीवर भूसंपादन कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयूक्त, अमरावती यांचे अधिनस्त विभागातील भूसंपादन 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय - 
वित्त विभागाने दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
अटी व BATA अधीन राहून सोबत जोडलेल्या “जोडपत्र-अ* मध्ये नमूद ५६ अस्थायी पदांना दि. 09.03.2023 
ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदत वाढीस मंजुरी देण्यात येत आहे. 
१. अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर सामावून 
घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 
२. उक्त ५६ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही व सदर 
पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत . 
५. सदर पदे शासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेझाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर पूरक भत्ते 
मिळण्यास पात्र राहतील. 


०२. याबाबत होणारा खर्च --योजनेतर पदांवरील खर्च “APT क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१- 
संचालन व प्रशासन(००१)(१) भूसंपादन आस्थापना (१)(०४), आयुक्‍त, अमरावती वेतने योजनेतर (२०२९ ०२३३) 
तसेच (२०२९०१०८) या लेखाशीर्षाखाळी आणि योजनांतर्गत पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक सी-१,२०२९ जमीन 
महसूल ००१- संचालन व प्रशासन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) भूमी 
संपादन आस्थापना-(योजनांतर्गत)(०२)(०६) आयुक्‍त, अमरावती वेतने (२०२९ २५१०१) (दत्तमत) 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ व २०२३ -२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३३/अ-१ 


भागविण्यात यावा. तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे (महसूल व वन 
विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 
०३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा. नि. क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०८.०२.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१०२०११२५१३१९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NITIN GANESH SONKHASKAR 
N | TT | N G A N E H IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, 
5.4.20=ad84daadSbc79f6d90c62a987708b24ed191867c04fb6c815d 
59aff3e614298, postalCod 


)32, st=Mi 
serialNumber=29F6A57CDB1 152EAB3B6F60FA7218F9DA9621B43A109 
4379E9D6D5E49321B789, cn=NITIN GANESH SONKHASKAR 


ste: 2023.04.10 20:17:21 +05'30' 


(नितीन गणेश सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत :- जोडपत्र-अ 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग,अमरावती (२ प्रती) 

३. महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 

४. जिल्हाधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाशिम/बुलडाणा. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाशिम/बुलडाणा. 

६. जलसंपदा विभाग, कार्यासन ( टि-४/टि-१२/टि-१९,मोप्र-२,अर्थ-१ व बी शाखा ), 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

७. उपसचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

८. उपसचिव,नगर विकास विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

९. उपसचिव (अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी ,( अ-२/अ-३/अ-४/ ई-१/ई-६/ई-७/ई-८/भ-१,र-१२) महसूल 
व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवडनस्ती (अ-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा -२०२३/प्र.क्र.३३/अ-१ 


> 


शासन निर्णय :- 


जोडपत्र -अ 


महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक पमुबा -२०२३/प्र.क्र.३३ /अ-१, दि. १०/०४/२०२३ 


अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ५६ अस्थायी पदांबाबतचे विवरणपत्र:- 


am. | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) | मुदतवाढीसाठी अमरावती fer स्थायी पदांचा तपः 

यांचे पदनाम व मुख्यालय 
पजिल्हाधिव wa | लिपिक मंडल laa एकूण 
( भूसंपादन) लिपिक | टंकळेखक | अधिकारी 

la पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
लघुसिंचन कामे, अमरावती. 

०२ पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) | of ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
अपर वर्धा प्रकल्प क्र. ४ 
अमरावती. 

०३ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
काटेपुर्णा मोर्णा प्रकल्प, 
अकोला. 

०४ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
लघुसिंचन कामे, बुलडाणा. 

०५ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा. 

०६ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
ई. व. द. बुलडाणा. 

हिं पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ णं OX 
लघु सिंचन कामे क्र. २ 
यवतमाळ. 

०८ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ. 

०९ पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ. 

Ful पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), ०१ ed i ०१ aa ०२ 
क्र. ९ वाशिम. 

eal पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), ०१ a eo) Eo | ०१ 
क्र. २ वाशिम. 

१२ नगर रचनाकार, ०१ | = हिं ° a og 
आयुक्‍त कार्यालय,अमरावती. 
(निवाडा शाखा) 
लेखाशीर्ष २०२९०१९१०८. 
'एकूण १२ ०९ ०९ १० १६ षद 

2k ok ok ok ok 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


